अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) 
अंतर्गत विशेष शिक्षकांच्या थकित वेतन अदा 
करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय HATH: आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी.-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १७/०३/२०२१. 


वाचा :- 


१) झासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक आयईडीएस-२०१६/(प्र.क्र.२१/१६) 
/टिएनटी-५, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९. 


२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/अएशियो/२०२०/ 
६००/ ३३६९, दि.०४/११/२०२० 
३) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-पुनर्वि-२८२०/(५७/२०) 
/अर्थसंकल्प, दिनांक १८/०२/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन १९७८ पासून विशेष गरजा असलेल्या अपंग विद्यार्थ्याना सामान्य 
मुलांबरोबर सामान्य शाळेत शिक्षण घेता यावे म्हणून अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) सुरु 


करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत नियुक्‍ती असलेल्या व माध्यमिक शाळेतील युनिटवर कार्यरत 


असलेल्या ६५ विशेष शिक्षकांचे काही तांत्रिक कारणांमुळे अनुदान उपलब्ध न झाल्याने वेतन थकीत 
होते. शासन निर्णय दिनांक १९/०८/२०१९ अन्वये ७१ विशेष शिक्षकांचे माहे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ 
या कालावधीतील थकीत वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी रु.४.४० कोटी इतके अनुदान मंजूर 


करण्यात आले होते. त्यानुसार सदर शिक्षकांचे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ या कालावधीतील ४० टक्के 
वेतन अदा करण्यात आले आहे. 


२. आता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.२६/११/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये कार्यरत ६५ विशेष शिक्षकांचे माहे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ पर्यंतचे उर्वरित ६० Tah थकित 
वेतन अदा करण्यासाठी व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 
केली आहे. 

३. अर्थसंकल्प कार्यासनाने दि.१८/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष (२२०२ आय 


६१२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टातून लेखाशिर्ष (२२०२ आय ६१२) ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता रु.७ कोटी इतका निधी पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे. 
त्यास अनुसरुन सदर थकीत वेतन अदा करण्यासाठी तरतुद उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 
शासन निर्णय :- 
अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 42 विशोष शिक्षकांचे 


माहे मार्च, २०१७ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीतील थकीत वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी व 


सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासाठी रुपये ५,४५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पाच कोटी पंचेचाळीस 


लाख फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदर विशेष शिक्षकांना वेतन अदा करताना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांनी पुढील कार्यवाही करावी :- 

अ) माहे मार्च, २०१७ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीकरिता सोबतच्या विवरणपत्र "अ " 
मध्ये दर्शविलेल्या विशेष शिक्षकांना विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार थकीत वेतन अदा 
करण्यात यावे. fears शिक्षकांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन योग्य ती तपासणी करुन निर्णय घ्यावा. 

ब) सदर विशेष शिक्षकांच्या नियुक्‍ती / मान्यता संदर्भातील सर्व बाबींची खात्री करावी. 
वेतन कालावधीमध्ये युनिट सुरु होते किंवा कसे तसेच वेतन कालावधीमध्ये त्यांनी काम 
केले आहे किंवा कसे याची खात्री करुन केवळ काम केलेल्या कालावधीचे वरील 2 (अ) 
मध्ये नमुद केल्यानुसार वेतन अदा करावे. 

क) विशेष शिक्षकांना न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने यापूर्वी वेतन अदा करण्यात 
आलेले असल्यास वरील २(अ) मध्ये नमुद केल्यानुसार परिगणना केल्याअंती अनुज्ञेय 
होणा-या रक्कमेतून सदर रक्‍कम समायोजित करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करण्यात 
यावी. 

ड) माहे मार्च, २०१७ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीकरिता वरील AS) मध्ये नमुद 
केल्यानुसार वेतन अदा केल्या अंती निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी 
घेण्यात यावी. 

इ विशेष शिक्षकांना कोणत्याही कालावधीतील वेतन दोनदा अदा होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. जादा वेतन अदा झाल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

ई) अदा करण्यात आलेल्या वेतनाबाबतचा अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर 
करावा. 


३. सदर खर्च मागणी क्रमांक Seely "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ 


प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा 


अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन), (२२०२ 1692)" या 


लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा. यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि आयुक्‍त 


(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१/१४७१, 


दि.२८/०१/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५२/२०२१/व्यय-५, 


दि.१५/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१७११५०३१४४२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di lly signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
5९ 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 00२: }CHOOL EDUCATION & 
RAJ E N D RA SPORT DEPARTMENT, pi |Code=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70 
¢45cf755d9373, 
S H A N KA R RAO PAWA R INumbe 01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f05841180 
7fb1031c17dd155677, ‘RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Di 2021.03.17 11:57:00 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नी रोड, मुंबई 
) 
) 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन-५, व्यय-५, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-८, 
मंत्रालय, मुंबई. 


६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/ नागपूर. 

७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/ नागपूर. 
८) संचालक, लेखाव कोषागारे, पुणे. 

९) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिल्हा पुणे. 

१० अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


) 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
१३) मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (टिएनटी-५). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 
शासन निर्णय, क्रमांक आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी.-१, दिनांक १७/०३/२०२१ 


रोजीचे विवरणपत्र-अ 
(रक्‍कम रुपयात) 
माहे मार्च, = en 
अदा केलेले | अदा करावयाचे 
अ.क्र जिल्हा शिक्षकांचे नांव शाळेचे नांव ae a अनुज्ञेय वेतन | अनुज्ञेय वेतन ६० 
२०१९ पर्यंतचे 
(४० टक्के) टक्के 
अनुज्ञेय वेतन 
ia २ ३ ४ षु ६ ७ 
श्री. ज्ञानेश्वर विद्या. व 
दि पुणे भोज संध्या राजन ज्युनि. कॉलेज, १४२७८१९ ५७११२७ ८५६६९२ 
आळंदी देवाची 
श्री. ज्ञानेश्वर विद्या. व 
रे पुणे घोलप दिपाली उत्तमराव | ज्युनि. कॉलेज, ११५११७७ ४६०४७१ ६९०७०६ 
आळंदी देवाची 
श्री. ज्ञानेश्वर विद्या. व 
३.| पुणे गिरी सुनिता प्रविण ज्युनि. कॉलेज, | १५११०८१ ६०४४३२ ९०६६४९ 
आळंदी देवाची 
समता विद्या. उरूळी 
४. पुणे कापरे ज्योती मुरलीधर | देवाची १२७८२४९ ५११३०० ७६६९४९ 
श्री. ज्ञानेश्वर विद्या. व 
५.| पुणे खुंटे जयवंत राघू ज्युनि. कॉलेज, | १०९८०२० ४३९२०८ ६५८८१२ 
आळंदी देवाची 
श्री. ज्ञानेश्वर विद्या. व 
६.| पुणे पाटील मिनाक्षी नारायण | ज्युनि. कॉलेज, | १२६८५९७ ५०७४३९ ७६११५८ 
आळंदी देवाची 
9. पुणे सारिका अरुण मोरे क. पाटील १३४७५२६ ५३९०१० ८०८५१६ 
ताडफाळे स्वाती | राजा रघुनाथ 
८. पुणे paren १८०८६४५ ७२३४५८ १०८५१८७ 
श्यामसुंदर विद्यालय 
९.| नागपूर अगस्ती रोहिनी केशव क Heh १७४९७४२ ६९९८९७ १०४९८४५ 
go) नागपूर | अभ्यंकर Hoe निखिल lea व्य शाळा, १२७६८११ ५१०७२४ ७६६०८७ 
धनतोली 
सिताराम सारडा 
११| अहमदनगर | बंड धनश्री कृष्णा माध्य. विद्या. १३९६४४७ ५५८५७९ ८३७८६८ 
बागडपट्टी 
सिताराम सारडा 
१२) अहमदनगर | शिंदे अनुपम रामदास माध्य. विद्या. १४३६७४० ५७४६९६ ८६२०४४ 
बागडपट्टी 
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव 
विखे पाटील माध्य. व 
१३| अहमदनगर | वाणी सुधाकर आनंदराव | ज्युनि. कॉलेज, | १७१३८१४ ६८५५२५ १०२८२८९ 
बाभळेश्वर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


माहे मार्च, 
क || oe केलेले | अदा करावयाचे 
अ.क्र. | जिल्हा शिक्षकांचे नांव शाळेचे नांव त अ » | अनुज्ञेय वेतन | अनुज्ञेय वेतन ६० 
०१९ पर्यंतचे 
(४० टक्के) टक्के 
अनुज्ञेय वेतन 
द न्यू. इंग्लिश स्कूल 
१४) कोल्हापूर | धनाळे संगिता राजू आणि ज्यु. कॉलेज, | १६४२४५४ ६५६९८१ ९८५४७३ 
इचलकरंजी 
लंबे ी द न्यू. इंग्लिश स्कूल 
qu] कोल्हापूर वेन पतात तद भग त. कॉलेज १५९४०७२ ६३७६२९ ९५६४४३ 
ल ज्यु. 5 
: & | वैशाली गणपत) ete क : 
इचलकरंजी 
द न्यू. इंग्लिश स्कूल 
१६) कोल्हापूर | बिरनाळे संगिता अनिल | आणि ज्यु. कॉलेज, | १५४७३९२ ६१८९५७ ९२८४३५ 
इचलकरंजी 
श्री. शिवाजी 
१७ लातुर  । गोरे महादेव गणपतराव ७00000... १३१५५४८ ५२६२१९ ७८९३२९ 
डु लेबर कॉलनी, लातुर a 
श्री. शिवाजी 
१८ लातुर । चिने सुभाष भिका विद्यामंदिर हायस्कूल | ११६८१०० ४६७२४० ७००८६० 
लेबर कॉलनी, लातुर 
औरंगाबाद पब्लीक 
१९) औरंगाबाद | शोख मोशीन नाजीम हायस्कूल ABH] १४५०२०८ ५८००८३ ८७०१२५ 
शरीफ कॉलनी 
औरंगाबाद पब्लीक 
ee ee श्रीमती सय्यदा अनिस हायस्कूल 
०| औरंगाबाद हायस्कृळ = TSH | १३७६६३४ ५५०६५४ ८२५९८० 
हाठम ae 
शरीफ कॉलनी 
औरंगाबाद पब्लीक 
fasts, ण झहीरखान हायस्कुल 
२१ औरंगाबाद eee ERPS नेहरू १४२६६५१ ५७०६६० ८५५९९१ 
रज्जाकखान कॉलनी 
शरीफ कॉलनी 
औरंगाबाद पब्लीक 
22) औरंगाबाद | होख आक्रम ara लाळ । हायस्कूल नेहरू | १४२६६५१ ५७०६६० ८५५९९१ 
शरीफ कॉलनी 
र औरंगाबाद पब्लीक 
त शेख साजिद अहमद हायस्कूल 
3] औरंगाबाद र हायस्कृळ = TSH | १३७६६३४ ५५०६५४ ८२५९८० 
अमिर ae 
शरीफ कॉलनी 
औरंगाबाद पब्लीक 
त शेख जमिर उशोख हागरचुऑल 
२४ औरंगाबाद अव्दुलगनि हायस्कृळ = FSH | १३७६६३४ ५५०६५४ ८२५९८० 
अब्दुलगनि कॉलनी 
शरीफ कॉलनी 
औरंगाबाद पब्लीक 
२५| औरंगाबाद | हांडे बाळु मुरलीधर हायस्कूल नेहरू | १४२६६५१ ५७०६६० ८५५९९१ 
शरीफ कॉलनी 
विश्रामबाग माध्यमिक 
२६ सांगली । जांभळे गिता जयवंत PAG aera ११५९७०५ ४६३८८२ ६९५८२३ 
पूर्व रोड, विश्रामबाग हड र) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


माहे मार्च, अदा केलेले | अदा करावयाचे 
अ.क्र जिल्हा शिक्षकांचे नांव शाळेचे नांव siete aie अनुज्ञेय वेतन | अनुज्ञेय वेतन ६० 
०१९ पर्यंतचे 
(४० टक्के) टक्के 
अनुज्ञेय वेतन 
विश्रामबाग माध्यमिक 
२७ सांगली । रास्ते वैशाली विजय विद्यालय, वारणाली ११७६१९६ ४७०४७८ ७०५७१८ 
पूर्व रोड, विश्रामबाग 
२८ सांगली | काळे अलका दीपक sea मरत १५८५८८४ ६३४३५४ ९५१५३० 
विद्यालय, मिरज 
२९| सांगली |। मराठे शुभांगी दीपक oo १५५०२६५ ६२०१०६ ९३०१५९ 
३०) जळगांव | कदम विजय मुरलीधर गोनी नार तं ia १३१३९६९ ५२५५८८ ७८८३८१ 
चाळीसगांव 
माध्यमिक विद्यालय 
३१ जळगांव | पाटील दिपक मोहनसिंग | वझरखेडे, ता. १२९१४५० ५१६५८० ७७४८७० 
भुसावळ 
योगेश्वर माध्यमिक 
32) जळगांव । पाटील निलेश नगराज | विद्यालय, सावखेडे १२५३०५९ ५०१२२४ ७५१८३५ 
तुर्क ता. पारोळा 
योगेश्वर माध्यमिक 
33) जळगांव | भंगाळे पराग फकिरा विद्यालय, सावखेडे १३६७१३६ ५४६८५४ ८२०२८२ 
तुर्क ता. पारोळा 
योगेश्वर माध्यमिक 
३४ जळगांव =| चव्हाण किरण संभाजी | विद्यालय, सावखेडे १३६७१३६ ५४६८५४ ८२०२८२ 
तुर्क ता. पारोळा 
माध्यमिक विद्यालय 
३५ जळगांव । गांगुर्डे संगीता जगतराव । वाघरा-वाघरी ता. | १२९७९०८ ५१९१६३ ७७८७४५ 
पारोळा 
माध्यमिक विद्यालय 
३६ जळगांव । पाटील दिलीप वसंत वाघरा-वाघरी ता. १३७६१९० ५५०४७६ ८२५७१४ 
पारोळा 
माध्यमिक विद्यालय 
३७ जळगांव । चौधरी राजेंद्र भगवान वाघरा-वाघरी ता. | १२५८२८४ ५०३३१४ ७५४९७० 
पारोळा 
३८ नांदेड | संगेवार शंकर राजेंद्र ग. ata) १६६२२४५ ६६४८९८ ९९७३४७ 
ता. किनवट 
ies पांचाळ रमाकांत | जि.प. बोधडी (बु.) १० को eee 
आनंदराव ता. किनवट 
वव. Pe महात्मा फुले 
४० नांदेड । जैन राखी सुशिल तग लावता र १८८५९९१ ७५४३९६ ११३१५९५ 
all! ale नागनपल्ले ज्ञानेश्वर | मानव्य विकास तना ae मलता 
गोविंदराव विद्यालय, देगलूर 
वैनगंगा विद्यालय 
४२ भंडारा | घावळे सुनिल सदाशिव | पवनी, ता. पवनी १५१९६९८ ६०७८७९ ९११८१९ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


माहे मार्च, 
दत्ताने अदा केलेले अदा करावयाचे 
अ.क्र. | जिल्हा शिक्षकांचे नांव शाळेचे नांव विका » | अनुज्ञेय वेतन | अनुज्ञेय वेतन ६० 
०१९ पर्यंतचे 
(४० टक्के) टक्के 
अनुज्ञेय वेतन 
श्रीमती सुचिता । न्यू हायस्कूल 
४३) अमरावती १५०५ षु ७८ 
र श्रावणराव खोले बेळपूरा रुळ बेह तै २०३३ 
i rear श्री.राजेश  देवरावजी | न्यू हायस्कूल कवक — ७ 
कांदळकर TORI ile 
84) अमरावती कु.वैशाली विठ्ठलपंत षः ee १५०५६३० ६०२२५२ ९०३३७८ 
6 पंडीत बेलपूरा ik 
४६ अमरावती । श्री.पंजाब राघोबा पाटील | महिंद विद्यालय १४८९३३३ ५९५७३३ ८९३६०० 
भारतीय ज्ञानपीठ 
४७ अकोला । श्री.राजेश निवृत्ती बोरले १३५ ५४०९३४ ८११४ 
MH विद्यालय, मुर्विजापूर ३५२२३३६ 1४0९३ ०२ 
. महानगर पालिका 
४८ धुळे श्री. बेहरे शांताराम We १ ८ 9 १००१ 
धु ह S| हायस्कूल, धुळे ६६९९८२३ ६६७९९३ ००१९९० 
महानगर पालिका 
४९ धुळे र| बेहरे Is) हायस्कूल, धुळे १५२२९०० ६०९१६० ९१३७४० 
ठे शांताराम अति र 
ial eS श्रीमती विजया प्रभाकर | जिजामाता कन्या ताला तती हा 
: 4 पाटील हायस्कूल, धुळे : : 
५१ धुळे श्रीमती सुजाता | महाराणा प्रताप गी ears ere 
१, त हिंमतराव दंखपाळ हायस्कूल, धुळे : a 
श्री. शिवाजी 
र तना सविता रामगोपाल 
यवतमाळ विद्यालय, पोफाळी, १५५००२१ ६२०००८ ९३००१३ 
गुल्हाने तीत 
ता. उमरखेड 
७४१६८३९७ | २९६६७३५६ ४४५०१०४१ 
RAJENDRA 11 soca sunerne ait 
S HAN KA R RAO PAWA R S Soho SA वरा & ण DESRET MENTE 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


